राज्यातील वीज उपलब्ध असलेल्या शासकीय 
धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्याची पोती शिवण 
यंत्रासाठी लागणारा धागा गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
(GeM) या पोर्टलद्वारे खरेदी करण्यास मंजूरी 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु.१६ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२२. 


वाचा : शासन निर्णय समक्रमांक दि.१३ जानेवारी, २०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक : उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परि. १ मधील मुद्दा क्र.१.२ 


गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्ळेस (GeM) या पोर्टलवर पोती शिवण यंत्रांसाठी एक वर्ष पुरेल इतका 
धागा म्हणजे एकूण १,८९,८९६ रिळांची खरेदी Gem पोर्टलवर BOQ पध्दतीने ऑनलाईन स्वतंत्र 
निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात यावी. 


याऐवजी 

गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्ळेस (GeM) या पोर्टलवर पोती शिवण यंत्रांसाठी एक वर्ष पुरेल इतका 
धागाम्हणजे एकूण ३,१७,६०२ रिळांची खरेदी Gem पोर्टलवर BOQ पध्दतीने ऑनलाईन स्वतंत्र 
निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यात यावी. 

असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०१२५१५३२००६८०६ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sudhir Deodatta : 
Tungar 


०188८ 


(सुधीर तुंगार ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्य मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व विभागीय आयुक्त, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सामुग्री-३१२०/प्र.क्र.६७/ना.पु.१६ अ 


७) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 

८) संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुकत कार्यालय, मुंबई 

९) सर्व उपायुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुक्त, कार्यालय 

१०) संबंधित जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 

११) संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी 

१२) उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई. 

१३) उप संचाळक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

१४) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

१५) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


१६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१७)महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१८)महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, ळेखा परीक्षा परिमंडळ द्वारा: वित्तीय 
सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

२०)वित्त विभाग ( व्यय १०), मंत्रालय, मुंबई. 

२१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२२) निवड नस्ती/नापु-१६अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


